RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ३, अंक ५१ ] 


शुक्रवार , डिसेंबर २२, २०१७ /पौष १, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३ किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ६३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त 

इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक 
आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

अंतिम अधिसूचना 
सार्वजनिक मनोरंजनाच्या ठिकाणी (चित्रपटगृहाशिवाय ) इतर सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागा की ज्यामध्ये जलाशयात बोटींग 
व्यवसायासाठी परवाना देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे याबाबत नियम , २००३ . 

क्रमांक २३५६/ पोआ /कक्ष-१० /चिशा / अधिसूचना / २०१७. -पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या पूर्वमंजुरीअन्वये महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( १९ ५१ चा महाराष्ट्र अधिनियम, २२) याचे कलम ३३ पोट - कलम (१) चे खंड ( एम), (डब्ल्यु), ( डब्ल्युए ), ( एक्स ), 
( वाय ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ३३ च्या पोट- कलम ( ६ ) अन्वये सुधारित फी वाढ संदर्भात महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क मध्ये दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्धीस देऊन ३० दिवसांच्या आत हरकती अथवा 
सूचना मागविण्यात आल्या होत्या, त्याप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तींकडून विहित मुदतीत म्हणजेच ३० दिवसांत हरकती व सूचना या कार्यालयास प्राप्त 
झालेल्या नाहीत. यास्तव सुधारित फी वाढीची अंतिम अधिसूचना खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

सुधारित फी वाढ १ जानेवारी २०१८ पासून अंमलात येईल . 
नियम- २००३-नियम ७ मधील विद्यमान तक्त्याऐवजी खालील तक्ता दाखल करण्यात येईल : 
तपशील 

एका वर्षाकरिता परवाना फी 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
( अ ) मालवाहतूक / प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बोट / लाँचसाठी 

“ रुपये २,५०० ” 
( ब ) पर्यटकांना बोटींगसाठी ( जलक्रीडा) वापरण्यात येणाऱ्या बोट / लाँचसाठी 

“ रुपये १०,००० ” 
( क ) परवाना नुतनीकरणासाठी फी प्रवासी वाहतूक / मालवाहतूक 

“रुपये ३०० ” 
( ड ) परवाना नुतनीकरणासाठी फी पर्यटकांसाठी ( जलक्रीडा) वापरण्यात येणाऱ्या बोटीसाठी 

" रुपये १,५०० " 
( ई ) जागेच्या परवाना दुसऱ्या प्रतीसाठी फी 

“ रुपये ५०० ” 


अ.क्र . 


6 


( १ ) 


भाग चार - क - ६३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क, डिसेंबर २२, २०१७/ पौष १, शके १ ९ ३ ९ 


पोट-नियम ( २) मधील “रुपये ५०० ” या मजकुराऐवजी “ रुपये १,५०० ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

पोट- नियम ( ३) मधील “रुपये १०० ” या मजकुराऐवजी “ रुपये ३०० ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल व फी “ रुपये १०० ” या 
मजकुराऐवजी "रुपये ५०० ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


टीप.- प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्कवाढ करण्यात येईल . 


मुंबई , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ . 


डी . डी . पडसलगीकर, 
पोलीस 

आयुक्त , 
बृहन्मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , डिसेंबर २२, २०१७/ पौष १, शके १ ९ ३ ९ 


COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


FINAL NOTIFICATION 


LICENSING AND CONTROLLING PLACES OF PUBLIC AMUSEMENT (OTHER THAN CINEMAS ) AND PERFORMANCES FOR 

BOATING BUSINESS IN THE RESERVOIR RULES , 2003. 


No. 2356 /CP /Desk - 10 / Theatre /Notification /2017. - The following draft amendment of rules 
which the Commissioner of Police, Brihan Mumbai, proposes to make with the previous sanction 
of the State Government vide letter No. MIS.0317/P.N . 56 /Visha-5 /Home Department, Mantralaya , 
Mumbai, dated 10th April 2017 , under clauses (m ),( w ),(w - a ),(x ), (y ) of sub - section ( 1) of Section 33 
of Maharashtra Police Act, 1951 (Bom.XXII of 1951), is hereby published as required by sub -section 
(6 ) of the said section 33 for information of all persons likely to be affected thereby , and notice is 
hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Commissioner of Police , 
Brihan Mumbai, after the expiry of thirty days from the date of its publication in the Official 
Gazette . 

The draft amendment of rules were published in Maharashtra Government Gazette on 1st 
November 2017 in Extra Ordinary part IV -C , through which objections and suggestions were 
invited for amendment in the said draft rules. However, no objections and suggestions have been 
received till the stipulated period . 

Enhancement in the fees shall come into force from 1st January 2018 . 
Rule 7.— In sub -rule ( 1) - for the existing Table, the following Table shall be substituted : 


Sr. No. 


Particulars 


License fee for one year 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( a ) 


Rs. 2,500 


(b ) 


In case of boat/launch used for transport of goods 
and passengers . 
In case of boat/launch used for tourist for boating 
Renewal of license fee for transport of goods and 
passengers . 


Rs. 10,000 


( c ) 


Rs . 300 


( d ) 


Renewal of license fee for the boat used for tourist 


Rs. 1,500 


(e ) 


For duplicate copy of premises license 


Rs . 500 


In sub -rule ( 2 ) for the letters and figures “ Rs. 500 ” the letters and figures " Rs. 1500 " shall be 
substituted . 


In sub -rule ( 3 ) for the letters and figures “ Rs.100 ” the letters and figures “ Rs. 300 ” shall be 
substituted and for the letters and figures “ Rs.100 ” the letters and figures “ Rs. 500 ” shall be 
substituted . 


Note. — Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 


D. D. PADSALGIKAR , 
Commissioner of Police , 

Brihan Mumbai. 


Mumbai, 
dated the 22nd December 2017 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


